आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केंद्र पुरस्कृत 
Ses योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्टया 
महत्वाच्या पशुरोगांवर नियंत्रण या 
योजनेकरीता निधी वितरीत करणेबाबत. 
केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०३ई२९१) 
राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०३ई३०६) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ / प्र.क्र.०७/ कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०८ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२२ /प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ व 
14.¢.92.2023. 
2) आदिवासी विकास विभाग पुनर्विनियोजन ज्ञापन क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१७३/कार्या-६, दि. 
जानेवारी, २०२४. 
३) कृषी विभाग, नस्ती क्र.बिडीएस-२०२३/प्र.क्र. १२७/पदुम-४. 
प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषी विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या 


केंद्र पुरस्कृत अँस्कॅड योजनेतर्गत आर्थिकदृष्टया महत्वाच्या प्नुरोगांवर नियंत्रण या योजनेंतर्गत केंद्र 


हिस्सा रु.२२.०८ लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु. १४.७२ लाख इतका निधी पुनर्विनियोजनाद्वारे 


वितरीत करण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.3 अन्वये या विभागास प्राप्त झाला आहे. सदर प्रस्तावास वित्त 


विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून 


निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २४०३-पशुसंवर्धन या मुख्य 


लेखाशीर्षाखाली केंद्र पुरस्कृत sks योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्टया महत्वाच्या पश्नुरोगांवर नियंत्रण या 


योजनेंतर्गत केंद्र हिस्सा रु.२२.०८ लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.१४.७२ लाख इतका निधी सन 


२०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून खालीलप्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ / प्र.क्र.०७/ कार्यासन ६ 


(रु. लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशीर्ष व बाब सन २०२३-२४ सदर शासन 
केंद्र/राज्य हिस्सा मधील निर्णयाद्वारे 
अर्थसंकल्पित वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली तरतूद 
|... ते, | २ ३ a प 
केद्र पुरस्कृत २४०३२९१ ३१-सहायक १२२.०० २२.०८ 
Aas योजनेंतर्गत | केंद्र हिस्सा ६०%) अनुदाने 
आर्थिकदृष्टया २४०३ई३०६ (वेतनेतर) ८१.३३ १४.७२ 
महत्वाच्या (राज्य हिस्सा ४०%) 
पशुरोगांवर नियंत्रण एकूण २०३.३३ ३६.८० 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.३६.८० लाख (अक्षरी रुपये छत्तीस लाख ऐंशी हजार फक्त) इतका 
निधी प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव, कृषी विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन आदेशातील 
दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 


४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / 
उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. 
माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रा, आदिवासी उपयोजना 
बाह्य क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला 
आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


६. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात 
आणि आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात फकत वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा क्र.१ अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
तसेच अनौपचारिक संदर्भ क्र.विवि/शिकाना/२६३/व्यय-१४, दि.१३.१२.२०२३ अन्वये दिलेल्या मंजुरीस 
अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ / प्र.क्र.०७/ कार्यासन ६ 


Ge सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०४१२२५२३४७२४ असा आहे. सदर आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, RAJENDRA ५५५००५००५० 


BHAWARI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


DEVARAM - धा 
BHAWARI यण 
(राजेंद्र दे. भवारी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, कृषी विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
विभागीय आयुक्‍त, कोकण / नागपूर/ औरंगाबाद/ नाशिक/ अमरावती/ पुणे. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आरोग्य-७, मंत्रालय, मुंबई 
कार्यासन अधिकारी (का-९), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


A) -O 


CC NV 


mm 


S Cc 
YS LE LYS <> ट>- *-> Delf lc 


won 


Go 
99 
१२ 
१३ 
१४ 
94 


>. *-> २: 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


